मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजना- सन 
२०२१-२२ करिता प्रलंबित दायित्वापोटी 
अनुदान रु. ४.४५ कोटी रक्‍कम वितरित 
करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : - मुअप्र-२०२१/प्र.क्र.९०/९-अ, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २२ डिसेंबर, २०२१ 


dar: 

. शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग, क्र. राअअ-१११६/प्र.क्र.२४८/१४ओ,दि.२० सप्टेंबर, २०२१ 

. शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग, क्र. मुअप्र-२०२१/प्र.क्र.९०/९अे, दि. ७ सप्टेंबर, २०२१ 

. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि. १४ ऑक्टोबर, २०२१ 

. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे जा.क्र. /मुकृवअप्रयो/३४६०५/ 
२०२१, दि. १९.१०.२०२१ रोजीचे पत्र 


क्ट) 


co “८७ A 


प्रस्तावना:- 

मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजना ही १००% राज्य पुरस्कृत योजना सन २०२१-२२ मध्ये 
राज्यात राबविण्यासाठी संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या १००% च्या 
मर्यादेत प्रशाकीय मान्यता देण्यात आली आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. ३ येथील शासन 
निर्णयातील तरतुदीअन्वये कार्यक्रमांतर्गत योजनांसाठी अर्थसंकल्पीय निधीची वर्षाअखेरची मर्यादा 
६०% इतकी असून त्याप्रमाणे खर्चाचे नियोजन करण्याचे निर्देश आहेत. त्यास अनुलक्षून संदर्भ क्र. ४ 
येथील पत्रान्वये निधी वितरणाचा प्रस्ताव कृषि sya SUG SA शासनास प्राप्त झालेला आहे. 
सदर योजनेची सन २०२१-२२ मध्ये अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रलंबित दायित्वापोटी अनुदान 
रु. ४.४५ कोटी रक्‍कम वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याबाबत शासन पुढील 
प्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय:- 
१. राज्यात मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजनेची सन २०२१-२२ मध्ये अंमलबजावणी 
करण्यासाठी सन २०१८-१९ व सन २०१९-२० मधील प्रलंबित दायित्वासाठी रु. ४.४५ कोटी 
(रुपये चार कोटी पंचेचाळीस लाख wad) एवढा निधी कृषि आयुक्‍्तालयास वितरीत 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुअप्र-२०२१/प्र.क्र.९०/९-अ, 


२. सदर निधी खालील लेखाशिर्षातर्गत चालू वर्षी अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतूदीतून खर्ची 
टाकावा. 
मागणी क्रमांक डी-३, 

२४०१- पिक संवर्धन 

(00) (१०२) अन्नधान्य पिके, 

(००) (३४) मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजना (१००% राज्य योजना) 
(२४०१ ५७९१) 

३३, अर्थसहाय्य 

३. चालू वर्षी या योजनेंतर्गत निधी उपलब्ध करुन दिल्यानंतर तो प्रथमत: सन २०१८-१९ व सन 
२०१९-२० या वर्षातील प्रलंबित प्रकरणांसाठी वापरण्यात यावा. 

४. संदर्भाकित शासन निर्णय दि. २०/०६/२०१७ अन्वये विहित केलेल्या तरतुदींनुसार सदर 
योजनेची अंमलबजावणी करण्यात यावी व त्यानुषंगाने योजना सन २०२१-२२ मध्ये 
राबविण्याकरिता मार्गदर्शक सूचना कृषि आयुक्‍तालय स्तरावरून निर्गमित कराव्यात. 

५. सदर योजना सन २०२१-२२ मध्ये राबविण्याकरिता आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी तर सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि 
आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 

६. राज्य शासनाने विहित केलेले नियम/सूचनांचे पालन करून लेखापरीक्षण करून निधी 
वितरणाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र राज्य शासनास सादर करावे. 

७. निधी खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या तसेच नियोजन व वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक 
सूचना, प्रचलित अटी व शर्तीचे तसेच वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 

८. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३६०/१४३१, दिनांक 
२७.११.२०२१ व वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३४३/२०२१/व्यय-१, दिनांक 
94.92.2029 अन्वये त्या विभागांनी दिळेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर aa निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या  ७५/५/.॥9॥99॥1॥॥9.90५९.॥॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक 
२०२११२२२१७२१०२४४०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे.. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नांवाने 5 
Digitally signed by Hemant Gorakhnath Mhapankar 
Date: 2021.12.22 17:22:53 +05'30' 


(हे. गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई-३२. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुअप्र-२०२१/प्र.क्र.९०/९-अ, 


) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) मा. मंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
६) मा. राज्यमंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) 
) 
) 


मा. विरोधीपक्षनेते, महाराष्ट्र विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा. विरोधीपक्षनेते, महाराष्ट्र विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा. विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


१०) मा. मुख्य सचिव यांचे स्विय सहाय्यक. 

qq) सचिव (कृषि) यांचे स्विय सहाय्यक. कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२) आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१३) संचालक (प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१४) सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य. 

१५) सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 

१६) सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१७)महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा)-१/२, मुंबई/नागपूर. 
१८)अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१९) संचालक, SET व कोषागारे अधिकारी, मुंबई (२ प्रती). 

२०) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई. 
29) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 

२२)माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२३) कक्ष अधिकारी (का.१४३१), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२४) कक्ष अधिकारी (अर्थ.-१३/व्यय-१), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

24) कक्ष अधिकारी (२-ओ),कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२६)निवड नसती - ९अ. 


